महाराष्ट्र राज्य लॉटरीची तिकीट 
छपाईच्या दरांबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
वित्त विभाग 


शासन निर्णय, वित्त विभाग, क्रमांक: ALTA २०२१/प्र.क्र.२३/लॉटरी-२, 
नवीन प्रशासन भवन , मंत्रालयासमोर, मुंबई ४०० ०३२. 
दिनांक : १० फेब्रुवारी, २०२२. 


वाचा : वित्त विभाग, शासन निर्णय क्र: मराळॉ २०१६/प्र.क्र. १९८/लॉटरी-२, 
दिनांक १०/०८/२०१७. 


शासन निर्णय : 


महाराष्ट्र राज्य लॉटरीची तिकीट छपाई करून पुरवठा करण्याकरिता संदर्भाधीन शासन 
निर्णयान्वये तिकीट छपाईचे दर मंजूर करण्यात आलेले होते. तथापि, सन २०२१-२०२२ मध्ये विहित 
ऑनलाईन ई-निविदा प्रक्रिया करून पात्र निविदाधारक मे. साई सिक्युरिटी प्रिंटर्स प्रा.लि., फरिदाबाद 
वमे. रूची सिक्युरिटी प्रिंटर्स प्रा.लि., भोपाळ यांचेबरोबर आयुक्‍त, राज्य लॉटरी यांनी दि.०१/०२/२०२२ 
पासून दि.३१/०१/२०२५ या ३ वर्ष कालावधीसाठी महाराष्ट्र राज्य लॉटरीची तिकीट छपाई करून पुरवठा 
करण्याकरिता दोन स्वतंत्र करार नव्याने केळेळे आहेत. सदर करारांच्या परिच्छेद १८ मध्ये पुढील 
प्रमाणे नमूद आहे. 


RATES OF PRINTING, DELIVERY AND OTHERS : 


The contractor is required to print the lottery tickets as per the rates quoted below : 


(Rupees) 
Base rate per 1 lakh 
Size of Tickets with Sr. No Quality of Paper (Tickets with | tickets (Excluding of 
barcode मोच barcode) GST, other taxes 
and duties ) 
1 70 GSM Poster Paper 214 
2 80 GSM Poster Paper 233 
3 100 GSM Poster Paper 264 
4 70 GSM Mapletho Paper 200 
1 Square cms. per | 5 80 GSM Mapletho Paper 245 
lakh ticket 
a 120 GSM Mapletho Paper 277 
7 90 GSM Chroma Art Paper 280 
1. 8_| 100 GSM Indian Art Paper 310 
| 9 | 130 GSM Indian Art Paper 312 
Note: 


1) Poster of size 60 cm x 45 cm (90 GSM Chroma Art Paper) shall be supplied by the 
contractor free of cost. Five hundred posters per one lakh tickets shall be printed and 
supplied with tickets as per Bid. 


शासन निर्णय क्रमांकः मरालॉ २०२१/प्र.क्र.२३/लॉटरी-२, 


iit) The tickets shall be printed in four colours on front side and in one colour on rear side. 


iii) The above base rates are all inclusive of the cost of paper, designing, printing, 
numbering, binding and packing, transportation, delivery, Octroi, insurance, cost for 
obtaining approval to the proof and the cost of actual delivery at the designated places. 


iv) GST and other taxes and duties (as per Central /State Governments directives) will be 
applicable separately from base rates of lottery tickets printed by contractor. 


v) The payment of GST and other taxes and duties are payable at actual admissible 
rates. 


vi) The Commissioner /Deputy Director (F & A) Maharashtra State Lottery on behalf of 
the Commissioner reserves the right to distribute the work amongst the selected 
contractors. 


२. तरी दिनांक 09/02/2022 पासून महाराष्ट्र राज्य लॉटरीची तिकीटे छपाई करून पुरवठा 
करण्याचे सुधारित दर वरील परिच्छेद -१ मध्ये नमूद केल्याप्रमाणे राहतील 


३. वरीलनमूद दरांनुसार व करारातील अटी /शर्तीनुसार दोन्ही सिक्युरिटी प्रिंटर्संना कामाचे वाटप 
करण्याची जबाबदारी पूर्णत: आयुक्‍त, राज्य लॉटरी / त्यांच्यावतीने उपसंचालक (वि IH), महाराष्ट्र 
राज्य लॉटरी कार्यालय, वाशी, नवी मुंबई यांची राहील. 

8. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२२०२१११६०७१५६८०५ असा आहे. हा आदेश 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 
PATIL PRASHANT ण 


5628314537 


pseudonym=52A6F57ES0F36E268CFB25B4597BB272A28E8E8C, 
V | N A \ Y A \ K R A \ O serialNumber=9524CAB2D5A858B4A01 FF72FSCAESFDDC4F8C964F3AFC6 
B6249294AD88EC870D, cn=PATIL PRASHANT VINAYAKRAO. 
Date: 2022.02.11 16:08:43 +05'30' 
अवर सचिव तथा उपसंचालक, 
राज्य लॉटरी, वित्त विभाग. 


प्रति, 


अपर मुख्य सचिव, ( वित्त), वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई . 

अपर मुख्य सचिव, (गृह),गृह विभाग, मंत्रालय, मुंबई . 

मा. मंत्री ( वित्त), मंत्रालय, मुंबई यांचे खाजगी सचिव. 

मा. राज्यमंत्री (वित्त), मंत्रालय, मुंबई यांचे खाजगी सचिव. 

५. आयुक्त, राज्य लॉटरी, मुंबई-३२ यांचे स्वीय सहायक 

६. संचालक, लेखा व कोषागारे संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई-२१ 
७. महालेखापाल, महाराष्ट्र १/२(लेखा व अनुज्ञेयता) मुंबई/नागपूर. 


Cc WwW A -0 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः मरालॉ २०२१/प्र.क्र.२३/लॉटरी-२, 


८. उप सचिव (राज्य लॉटरी) वित्त विभाग यांचे स्वीय सहायक. 

९. अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई-५१. 

१०.निवासी लेखा परीक्षा अधिकारी, मुंबई. 

११.उप संचालक (वित्त व लेख), महाराष्ट्र राज्य लॉटरी कार्यालय,वाशी, नवीमुंबई. 

१२.कक्ष अधिकारी, प्रशा-४/लॉटरी-३/ लेखाधिकारी, अर्थ संकल्प ( लॉटरी संचालनालय), 
वित्त विभाग, मंत्राळय, मुंबई. 

१३. निवड नस्ती, लॉटरी -२. 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


